उच्च शिक्षण 


शासकीय महाविद्यालये/संस्था 


संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
यांमधील कनिष्ठ 


अधिव्याख्याता (गट-ब) या पदाच्या सन २०२१ मधील 


बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. १२०/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३(१) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस अनुसरुन उच्च शिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधील कनिष्ठ अधिव्याख्याता, गट-बया 
संवर्गातील ज्या कनिष्ठ अधिव्याख्याता यांचा कालावधी बदल्यांच्या अधिनियमातील कलम ३(१) मध्ये विहित 
केलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त झालेला आहे तसेच कलम ४(५) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस अनुसरुन ज्या 
कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांनी बदलीसाठी विनंती केली आहे ती विचारात घेऊन त्यांच्या खालील विवरणपत्रात 


दर्शविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदल्या करण्यात येत आहेत. 


अ. | कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांची | विषय सध्या कार्यरत बदलीचे ठिकाण शेरा 
क्र. नावे असलेले 
महाविद्यालय/संस्था 
i श्री. महेडा अरूण काळे इंग्रजी राजाराम शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकी 
महाविद्यालय, विज्ञान संस्था, य 
कोल्हापूर अमरवती येथील 
रिक्‍तपदी 
२ श्री. प्रदीप रामानंद इंग्रजी इस्माईल युसूफ | राजाराम प्रशासकी 
सारस्वत महाविद्यालय, महाविद्यालय, य 
जोगेऱ्रवरी, मुंबई कोल्हापूर येथील श्री. 
महेश॒ काळे यांच्या 
बदलीने रिक्‍तपदी 
३ | श्री. देवेंद्र एस. खैरे जीवशास्त्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान । राजाराम प्रशासकी 
विज्ञान संस्था, महाविद्यालय, य 
अमरावती कोल्हापूर येथील 
रिक्‍तपदी 
४ श्रीम. सोनाली ज्ञानेश! | जीवशास्त्र शासकीय विदर्भज्ञान । शासकीय ज्ञान विज्ञान | प्रशासकी 
सुपले विज्ञान संस्था, संस्था, औरंगाबाद | य 
अमरावती येथील रिक्‍तपदी 
५ | ST. श्रीम. निलांबरी जीवशास्त्र । इस्माईल युसूफ शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकी 
मधुसुदन पाऊलकर, महाविद्यालय, विज्ञान संस्था, | य 
जोगेऱ्रवरी, मुंबई अमरवती येथील श्री. 
देवेंद्र खैरे यांच्या 
बदलीने रिक्‍तपदी 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. १२०/मशि-१ 


श्री. देसले यांच्या 
बदलीने रिक्‍तपदी 


अ. | कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांची | विषय सध्या कार्यरत बदलीचे ठिकाण शेरा 
क्र नावे असलेले 
महाविद्यालय/संस्था 
६ श्रीम. आर.आर. तंगडी जीवशास्त्र राजाराम शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकी 
महाविद्यालय, विज्ञान संस्था, | य 
कोल्हापूर अमरावती येथील श्रीम. 
सोनाली सुपले यांच्या 
बदलीने रिक्‍तपदी 
८. श्री. धनंजय जी. देशमुख । भौतिकशास्त्र | शासकीय विदर्भ | शासकीय ज्ञान विज्ञान | प्रशासकी 
ज्ञानविज्ञान संस्था, | महाविद्यालय, य 
अमरावती औरंगाबाद येथील 
रिक्‍तपदी 
९. श्री. अनिल भास्करराव भौतिकशास्त्र | शासकीय ज्ञान विज्ञान | शासकीय विदर्भ | प्रशासकी 
देशपांडे महाविद्यालय, ज्ञानविज्ञान संस्था, | य 
औरंगाबाद अमरावती येथील 
श्री. धनंजय देशमुख 
यांच्या बदलीने 
रिक्‍तपदी 
९ श्री. उत्तम रुकमाजी रसायनशास्त्र | इस्माईल युसूफ राजाराम प्रशासकी 
डप्पडवाड महाविद्यालय, महाविद्यालय, य 
जोगेऱरवरी, मुंबई कोल्हापूर येथील 
श्री. आर.पी. सुर्यवंशी 
यांच्या बदलीने 
रिक्‍तपदी 
“ श्रीम. एस.एम. शानभाग | रसायनशास्त्र | इस्माईल युसूफ शासकीय ज्ञान विज्ञान | प्रशासकी 
महाविद्यालय, संस्था, औरंगाबाद | य 
UPB, मुंबई येथील रिक्‍तपदी 
qq | श्री. एम.आर. दाभोळकर =| रसायनशास्त्र | इस्माईल युसूफ राजाराम प्रशासकी 
महाविद्यालय, महाविद्यालय, य 
जोगेऱ्रवरी, मुंबई कोल्हापूर येथील 
रिक्‍तपदी 
१२ | श्री. आर.पी. सुर्यवंशी रसायनशास्त्र | राजाराम इस्माईल युसूफ | प्रशासकी 
महाविद्यालय, महाविद्यालय, य 
कोल्हापूर UREN, मुंबई 
येथील रिक्‍तपदी 
१३ | श्रीम. आशा धुरे हिंदी इस्माईल युसूफ सिडनहेॅम अर्थशास्त्र व | प्रशासकी 
महाविद्यालय, वाणिज्य य 
जोगेऱ्रवरी, मुंबई महाविद्यालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. १२०/मशि-१ 


अ. | कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांची | विषय सध्या कार्यरत बदलीचे ठिकाण शेरा 

क्र. नावे असलेले 
महाविद्यालय/संस्था 

१४ | श्री. केलास विठ्ठल देसले | हिंदी सिडनहेंम वाणिज्य न | एल्फिस्टन Warde 
अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई | य 
महाविद्यालय, मुंबई | येथील Rage 


2. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या कनिष्ठ अधिव्याख्यातांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. विनंती बदली झालेल्या कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांना शासन 
नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत. 


४. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता संबधित 
महाविद्यालयाचे/ संस्थेचे प्राचार्य/संचालक यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


भः 
२. 


आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांच्या जागी पर्यायी 
प्राध्यापक हजर होण्याची वाट न पाहता संबंधित प्राचार्य/संचालकांनी बदली झालेल्या कनिष्ठ 
अधिव्याख्यात्यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित 
कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालय/संस्थेतून त्यांची बदली 
नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/ संस्थेत तात्काळ रुजू व्हावे. 

बदली झालेले कनिष्ठ अधिव्याख्याते संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून कार्यमुक्त होऊन रुजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यास 
रुजू करुनन घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ SOT काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग 
उद्भवल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे/संस्थेचे प्राचार्य/संचालक यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 
पदस्थापनेत बदल करण्यासंबधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. बदलीच्या 
आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही कनिष्ठ अधिव्याख्यात्याने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित कनिष्ठ अधिव्याख्याता शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यास पात्र ठरतील. 

बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यात येणार नाही. 


. सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे तसेच सदर आदेडा तात्काळ 


अंमलात येत असल्याने बदली झालेल्या कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांचे कार्यमुक्‍ततेच्या 
दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत 
असलेल्या महाविद्यालयाने/ संस्थेने काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत 
बदलीपूर्वीच्या महाविद्यालयाकडून/ संस्थेकडून काढण्यात येऊ नये. सदर वेतन संबंधित कनिष्ठ 
अधिव्याख्याता बदलीच्या महाविद्यालयात/ संस्थेत रुजू झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या 
महाविद्यालयाने/संस्थेने काढावे. दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. १२०/मशि-१ 


असलेल्या महाविद्यालयातील/संस्थेतील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना 
व्यक्तीश: जबाबदार धरण्यात येईल. 

७. बदली झालेल्या कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी 
वैयक्तिकरित्या सबंधित महाविद्यालयाचे/संस्थेचे प्राचार्य/संचालक यांची राहील. याबाबतचा 
कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ पुर्वी शासनास 
सादर करावा. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१८१८२०२२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ककमत 
DATTATRAYA entero 


RAMBHAU KAHAR : a 


Date: 2021.08.10 14:3: 


2c0.43ebba90984d77378c6e4thS06d9694e3eBf08dd386c 
ATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
6:28 +0530" 


(द.रा. कहार) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
३. संबंधित प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
संबंधित कनिष्ठ अधिव्याख्याता यांना संबंधित प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 

मार्फत 

८. निवडनस्ती. 

प्रत - १.मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन SIS क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. १२०/मशि-१ 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


